महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाच्या संचाळक मंडळावर 
स्वतंत्र अशासकीय सदस्य नियुक्ती 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१९१९/प्र.क्र.२६६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०७मे, २०२१. 


वाचा:- १)सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय, क्रमांक खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०/ 
रस्ते-८, दिनांक ९ जुले, १९९६. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक खाक्षेस-१०९६/८०(१)/रस्ते-८, 
दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०००. 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण- १९१९/प्र.क्र.२६६/प्रशा-२, 
दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णय, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०/रस्ते-८, दिनांक ९ जुले, १९२९६ 
अन्वये करण्यात आली आहे. वाचा क्र.२) अन्वये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस- 
१०९६/प्र.क्र.८०(१)/रस्ते-८, दिनांक ९ फेब्रुवारी, २००० अन्वये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या रचनेत बदळ करण्यात आला असून सुधारित रचना 
करण्यात आली आहे. तर वाचा क्र. ३) येथील शासन निर्णयान्वये २ अशासकीय सदस्यांची 
संचालक मंडळावर नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 

कंपनी अधिनियम २०१३ मधील कलम १४९ (४ मधील तरतूदीनुसार संचालक 
मंडळाच्या एकूण सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्य हे स्वतंत्र अशासकीय सदस्य असणे 
आव्यक आहेत. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संचालक 
मंडळावर अझासकीय सदस्य ( Independent Directors ) नियुक्‍त करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळावर कंपनी अधिनियम 
२०१३ मधील कलम १४९(४) मधील तरतूदीनुसार अशासकीय सदस्य ( Independent 
Directors) यांची नियुक्ती करणे आवश्‍यक आहे. 


सबब, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०(१)/रस्ते-८, 
दिनांक ९ फेब्रुवारी, २००० मधील तरतूदीनुसार व कंपनी अधिनियम २०१३ मधील तरतूदींच्या 
अधीन राहून तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 
संचालक मंडळावर अशासकीय सदस्य ( independent Directors ) तसेच निमंत्रित सदस्य 
म्हणून पुढील नमूद व्यक्तींची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१९१९/प्र.क्र.२६६/प्रशा-२ 


(१ श्री. चंद्रगुप्त (बाळा) सिताराम घाग, ठाणे - संचालक (अशासकीय सदस्य) 
(२) श्री. विजय जगन्नाथ साळवी, ठाणे : संचालक (अझासकीय सदस्य) 
(३) श्री. गणेश यडठावंत साळवी, कळवा, जि. ठाणे - निमंत्रित सदस्य. 


या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने विहित कार्यपध्दतीनुसार 
पुढील कार्यवाही करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०५०७१७०९४४८७१८ 
असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRADEEP PUNAJI =: one OF WARDHA BLE HORS 


4.20=ccd661813d437193c30b84b205e0a 1 35838bd8252eSbad56d93fea8 


ia 


TIRLOTKAR उन rece 
(प्रदीप पु. तिर्लोटकर 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. राज्यमंत्री , सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव 
७. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
११.सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
१४.महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञयेता ), मुंबई. 
१५.महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञयेता ), नागपूर. 
१६.कंपनी रजिस्ट्रार, भारत सरकार, कॉरपोरेट मंत्रालय, एवरेस्ट बिल्डींग, तळ मजला, 
१००, मरीन ड्राईव्ह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग, मुंबई. 
१७. श्री. चंद्रगुप्त (बाळा ) सिताराम घाग, सी-२/१०१, SRR इस्टेट, श्रीनगर, रोड नं. २७, 
१८.वागळे इस्टेट, ठाणे 
१९.श्री.विजय जगन्नाथ साळवी,टी-२/३०४, महावीर नगरी (टॉवर), खडकपाडा, कल्याण 
(पश्चिम), जिल्हा ठाणे. 
२०.श्री. गणेश यशवंत साळवी, कळवा, जि. ठाणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१९१९/प्र.क्र.२६६/प्रशा-२ 


२१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२२.निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई. 
२३.सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 
निवड नस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


